सामान्य राज्य सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-ब संवर्गातील 
अधीक्षक व तत्सम पदावरील अधिकाऱ्यांच्या परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक PAH: पकास २४२३/प्र.क्र.१२४/प्रशा-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, 
तारीख: १ ऑगस्ट, २०२४ 
वाचा - 
१. शासन निर्णय क्र. पकास २४२३/प्र.क्र.१२४/प्रशा-२, दि. ५.०६.२०२३ 
२. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णयक्रमांक- एसएटी-१११२/ प्र.क्र.४७२/प्रशा-२, 
दिनांक ४.३.२०१४. 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.विभाप ३३१८/प्र.क्र.४३/प्रशा-२, दि.१९/०९/२०२९ 
४. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक : शिआका/आस्था-अ/१०६/परि.काल/गट-ब/२२७९१/२०२३ 
/२६५८, दिनांक २७.४ २०२३. 
शासन शुध्दीपत्रक - 
श्री.अंकुडा शिंगडे, अधीक्षक यांच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विभागीय परिक्षा 
दि.२७ व २८/०८/२०२२ रोजी घेण्यात आल्या, सदर परिक्षेचा निकाल दि. ०७.१०.२०२२ रोजी प्रसिध्द 
करण्यात आला होता. सदर परिक्षेत श्री.शिंगडे हे पाचव्या संधीत उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण दिनांकास ०७.१०.२०२२ रोजी समाप्त होत आहे. 
शासन निर्णय दिनांक ०५.०६.२०२३ मध्ये पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 
श्री.शिंगडे यांचा रकाना ५ व ७ मध्ये परिविक्षाधीन कालावधी पुर्ण होण्याचा दिनांक २०.०३.२०१५ 
ऐवजी दिनांक ०७.१०.२०२२ असे वाचण्यात यावे. तसेच रकाना ८ मध्ये दिनांक २१.०३.२०१५ ऐवजी 
दि.०८.१०.२०२२ असे वाचण्यात यावे. 
2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०११४४१५६३०२१ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIJAY NIVRUTTI 
BHOSALE 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. आयुक्त (शिक्षण),शिक्षण आयुक्‍त यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 
. सर्व शिक्षण संचालक 
. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
५. सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) (प्राथमिक) . 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
८. संबंधित अधिकारी यांना आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्‍त यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
कार्यालयामार्फत 
९. निवडनस्ती 


Cc 40 A WO 


